मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई या 
इमारतीच्या सुधारीत आराखड्यांना तसेच 
अनुषंगिक बाबींना मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मभाभ-२०२३/प्र.क्र.१०७/भाषा-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२३. 
वाचा:- 
(१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मभाभ-२०१६/प्र.क्र.१२८/भाषा-१, (भाग-२), 
दि.०५.०३.२०१८. 
(२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जमीन- २५२०/२७४/प्र.क्र.२२/ज-२, 
दि.१२.०७.२०२१, 
(3) शासनपत्र, मराठी भाषा विभाग क्र. मभाभ २०२१/ प्र.क्र.४७/ भाषा-१, दि.२३.०७.२०२१ 
(४ कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विभाग क्र.१ ठाणे यांचे पत्र 
क्र. MIDC/THN/IFMS-A32409/ of २०२२, दि.२८.०१.२०२२. 
(५) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मभाभ २०२१/प्र.क्र.४८/भाषा-१, दि.०६.०४.२०२२ 
(६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विभाग क्र.१ ठाणे यांचे पत्र 
क्र. MIDC/THN/TGC/IFMS-C82889/ of 2022, दि.०१.०९.२०२२ 
((9) शासनपत्र, मराठी भाषा विभाग क्र. मभाभ २०२२/प्र.क्र.१४/भाषा-१, दि.१३.१२.२०२२ 
(८) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AAA २०२२/प्र.क्र.३४/भाषा-१, दि.१६.०१.२०२३ 
(९) शासनपत्र, मराठी भाषा विभाग क्र. मभाभ २०२२/प्र.क्र.१४/भाषा-१, दि.०२.०२.२०२३ 
(90) मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.०४.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
(११ महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक : जमीन-२५२०/२७४/प्र.क्र.२२/ज-२, 
दि.२३.०८.२०२३ 
(१२) जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर यांचा शासन आदेशा क्र.सीएसएलआर/मशा/गिरगाव/भू.क्र.१७३६/ 
ज.बा.भ./ म.भा.भ. / आदेश/ २०२३/ १४२७५, दि.०१.०९.२०२३ 
(१३) शासन पत्र, मराठी भाषा विभाग क्र.मभाभ-२०२३/प्र.क्र.९६/भाषा-१, दि.२३.११.२०२३. 
(98) मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२९.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२४.०३.२०२१ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयास अनुसरुन संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि.१२.०७.२०२१ अन्वये मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई या 
इमारतीच्या बांधकामाकरिता गिरगांव महसूल विभागातील भूखंड क्र.१७३६ मधील अंदाजे २०८५ चौ.मी. 
इतका भूखंड मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित करण्यात आला आहे. 
१.२ सदर इमारतीचे बांधकाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करून घेण्याचा निर्णय 
दि.२०.०७.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. 


शासन निर्णय क्रमांकः मभाभ-२०२३/प्र.क्र.१०७/भाषा-१ की 


१.३ सदर इमारतीचे आराखडे तयार करण्याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्तरावर 
स्पर्धा आयोजित करून संदर्भ क्र.४ येथील दि.२८.०१.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये मे. पी. के. दास अँड 
असोसिएट्स, मुंबई यांची वास्तुविशारद म्हणून निवड करण्यात आली. 

१.४ मा.उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.२८.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
संदर्भ क्र.५ येथील दि.०६.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाकरिता रु.१२६.८९ कोटी 
इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 

१.५ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून मे.कल्पना wee OM 
प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संदर्भाधीन क्र. ६ येथील पत्रान्वये दि.०१.०९.२०२२ रोजी कार्यारंभ आदेशा देण्यात 
आले. 

१.६ मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई या इमारतीच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने विविध परवानग्या व 
अनुषंगिक शुल्क अदा करण्याकरिता संदर्भाधीन क्र. ८ येथील दि.१६.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु.६१.४१ लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 

२ मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई या इमारतीच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने दि.३०.११.२०२२ व 
दि.२४.०१.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयाची इमारत व 
मराठी भाषा विभागाचा भूखंड यावर मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई अश्शी संयुक्‍त भव्य इमारत 
उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार वास्तूविश्ारदांना सदर प्रकल्पाचे सुधारीत आराखडे तयार 
करण्याच्या सूचना बैठकीमध्ये दिल्या. 

२.२ मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.०४.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मराठी भाषा भवन व झालेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयाची इमारत यांची अशी एक संयुक्‍त भव्य इमारत उभारण्याकरिता मराठी भाषा 
विभागाच्या व शालेय शिक्षण विभागाच्या भूखंडाचे एकत्रीकरण करण्यास व त्याकरिता वास्तूविशारद यांनी 
सादर केलेल्या सुधारीत आराखड्यांना मान्यता दिली. 

२.३ संदर्भाधीन क्र.११ येथील शासन ज्ञापन, महसूल व वन विभाग, दि.२३.०८.२०२३ अन्वये मराठी भाषा 
भवन, महाराष्ट्र, मुंबई करिता गिरगांव महसूली विभागातील भूकर क्र.१७३६ सुधारीत क्षेत्र ३७७० चौ.मी. चा 
मराठी भाषा विभाग व झालेय शिक्षण विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तरित्या विकास करण्याकरिता ना-हरकत 
देण्यात आली आहे. तसेच या झासन ज्ञापनान्वये सदर भूखंडाची मालकी मराठी भाषा विभागाच्या नावे 
दर्शविण्यास व इतर हक्कात झालेय शिक्षण विभागाची नोंद घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी संदर्भाधीन क्र.१२ येथील दि.०१.०९.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सदर भूखंड 
मराठी भाषा विभागास हस्तांतरीत केला आहे. दि.१८.१०.२०२३ रोजीच्या ताबा पावतीन्वये सदर भूखंडाचा 
ताबा मराठी भाषा विभागास प्राप्त झाला आहे. 

३. मराठी भाषा विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडील भूखंडाबाबत अंशत: अदलाबदल करुन 
भूखंडाच्या पुढील बाजूस मराठी भाषा भवन व मागील बाजूस सावित्रीबाई फुले वसतिगृह sean दोन स्वतंत्र 
इमारतीच्या बांधकामाबाबत चर्चा होऊन याबाबतचा प्रस्ताव मराठी भाषा विभागाने तयार करुन त्यास उच्च व 
तंत्रशिक्षण विभागाची सहमती घेऊन प्रस्ताव महसूल व वन विभाग यांच्याकडे पाठवावा. तसेच मराठी भाषा 
भवन व सावित्रीबाई फुले वसतिगृह या दोन्ही इमारतींचे काम तातडीने पार पाडण्याच्या अनुषंगाने एकच 
वास्तूविशारद व एकच बांधकाम एजन्सी असावी असा निर्णय दि.०६.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये झाला. 

४  तद्नंतरमा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२९.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मराठी भाषा विभाग व उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाकडील भूखंडाबाबत अंशत: अदलाबदल करुन भूखंडाच्या पुढील बाजूस मराठी भाषा भवन व 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभाभ-२०२३/प्र.क्र.१०७/भाषा-१ १ 


मागील बाजूस सावित्रीबाई फुले वसतिगृह अशा दोन स्वतंत्र इमारतीच्या बांधकाम आराखड्यांचे सादरीकरण 
सदर प्रकल्पांचे वास्तूविज्ञारद मे. पी.के.दास अन्ड असोसिएटस यांनी केले. सदर बैठकीमध्ये मा.मंत्रिमंडळाने 
घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन सदर प्रकल्पाच्या सुधारीत आराखडे व अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२९.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मराठी भाषा विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण 

विभागाकडील भूखंडाबाबत अंशत: अदलाबदल करुन भूखंडाच्या पुढील बाजूस मराठी भाषा भवन व मागील 

बाजूस सावित्रीबाई फुले वसतिगृह अशा दोन स्वतंत्र इमारतीच्या बांधकाम आराखडे व अन्य बाबींना दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई बाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे, 

१. मराठी भाषा विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडील भूखंडाबाबत अंशत: अदलाबदल 

करुन भूखंडाच्या पुढील बाजूस मराठी भाषा भवन व मागील बाजूस सावित्रीबाई फुले वसतिगृह 
अशा दोन स्वतंत्र इमारतींचे बांधकाम करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. त्यानुसार मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई बांधण्याच्या अनुषंगाने वास्तूविशारद यांनी सादर 

केलेल्या आराखड्यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई या इमारतीच्या बांधकाम खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन प्रशासकीय 

मान्यता घेण्याबाबत उच्च स्तरीय समितीकडे प्रस्ताव सादर करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर इमारतीच्या बांधकामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभाग या अभिकरणाची नियुक्ती 

करण्यास त्यांच्यामार्फत नवीन निविदा प्रक्रिया करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

. सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी विहीत 
निविदा प्रक्रियेव्दारे निवड केलेल्या मे.कल्पना wee कॉन प्रा. लि. या कंत्राटदारासोबत 
दि.०१.०९.२०२२ रोजी केलेला करारनामा रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र, मुंबई या इमारतीच्या अनुषंगिक प्राथमिक कामांकरिता महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांनी केलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६०४/व्यय-४, दि.१५.१२.२०२३ अन्वये 

मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१५१७३५१८१६३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त 
M A R UTI LAX M A N Cine Dean MAHARASHTRA, ou=MARATHI 


5.4.20=8b602cc357 13bc737e58d3d44ef592bf297a5d88ada3a0b76 


& 


es 


b51280ec6081313, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=48E018A56D88390B5D52CAF1AC6184FB1588E15FEB 
CF18C68DECE92BF667529B, cn=MARUTI LAXMAN LHAYAKAR 
Date: 2023.12.15 17:35:38 +05'30' 
(मा.ल.ल्हायकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ भवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभाभ-२०२३/प्र.क्र.१०७/भाषा-१ ही 


४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री (मराठी भाषा / शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 


१०. 
११: 
१२. 
93. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९: 
२०. 
२१. 
२२. 


२२ 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


२१ 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई इलाखा शहर, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, मराठी भाषा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव, मराठी भाषा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

, निवड नस्ती (भाषा-१) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


